RNI No. MAHBITL/2009/35529 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ७, अंक ६] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ [पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.०० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक उचिशा/पोल-२/का.वि. ५/म.आ./कडवई/२०२०.-- ज्याअर्थी, मोजे कडवई, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील वादग्रस्त स्मशानभूमी 
बाबत इकडील आदेश क्र.उचिशा/पोल-२/म.आ./कडवई/२०२०, दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० अन्वये दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०२० या कालावधीकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्यात आलेला होता. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी वाचले अ.क्र. २ ने वादग्रस्त स्मशानभूमीचा वाद अद्यापही मिटलेला नसल्याचे कळवून वादग्रस्त 
जागेकरिता मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजीपासून पुढे ६० दिवस, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ 
चे कलम ३५ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी प्रकरणाची पारश्वंभूमी लक्षात घेता मौजे कडवई, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी येथील श्री. नजीर 
जुवळे यांचे घरासमोरील नदीचे पात्रात शासकीय जागेत ज्या ठिकाणी अंत्यविधी केला जातो त्या वादग्रस्त जागेत मृत देहांचे दहन करून, दफन करून 
किंवा अन्य तऱ्हेने त्यांची विल्हेवाट लावण्यास मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३५ प्रमाणे दिनांक १९ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ११ मार्च २०२१ 
पर्यंत मनाई आदेश लागू करीत आहे. सबब मौजे कडवई येथील अधिकृत स्मशानभूमींपैकी बाणीवठार व कडवई बाजारपेठ येथील ग्रामस्थांनी * देण * 
येथील स.नं. ५०२, हि.नं.१४ क्षेत्र ०.१६.० या जागेचा वापर प्रेतांचे अंत्यविधीसाठी करावा. 


सदरहू आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ईसम मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३३ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 
सदर आदेश माझे सही ब शिक्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी दिला. 


दत्ता भडकवाड, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
रत्नागिरी. 


(१) 
भाग एक (को.वि.पु.)--१ 


र्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, BRIHANMUMBAI 


Order 


CP/X1(6)/L. W./702(1)/2021.— Whereas, considering necessity for the preservation of public 
peace and public safety in Brihanmumbai. I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), 
Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) and (2) of section 
37 read with sub-section (6) of section 2 and sub-section (2) of section 10 of the Maharashtra Police 
Act (Mah. XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihanmumbai for the 
period from 00.01 hours of 21st January 2021 to 24.00 hours on 19th February 2021. 


(1) Carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed guns, knives, sticks 
or lathis or any other articles which are capable of being used for causing physical harm 
(violence) save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority. 


(2) The carrying of any corrosive substance or explosive. 


(8) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments 
or means of casting or impelling missile. 


(4) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof. 

(5) The public utterance of cries, singing of songs, playing of music. 

(6) Delivery of harangues, use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object 


or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihanmumbai City, offend 
against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition, he/she shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile and it shall be liable to be seized from him/her by any police 
officer and the article, corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc., employed on watch-n-ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 '/, feet. 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned, 
(a) Any investigation or legal proceedings may be instituted, continued or enforced. 


(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed, as if this order had not expired. 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing through media of whatever form available. 


Given under my hand & Seal on 18th January 2021. 


CHAITANYA. S&., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 3 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/XI1(6)/144/(1)/2021.— Whereas, due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police, Brihan Mumbai, it is apprehended that subversive/anti-social 
elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of 
peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private/ 
public property on that account, 


2. And whereas it is necessary that some check should be put on landlords/tenants so that 
terrorist/anti-social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities, riots, 
affray etc; and that immediate action is necessary for the prevention of the same, 


38. Now, therefore I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police, (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u./sec 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974) r/w the Commissioner of Police, Brihan Mumbai’s Order 
dated 23rd December 1959 u/s 10 sub-section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act 
XXII of 1951) do hereby order that each landlord/owner/person of any house/property which falls 
under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let/sub-let/rent out any 
accommodation to any person, shall immediately furnish the particulars of the said tenant/tenants 
to the Senior Police Inspector of the Police station concerned. The persons dealing in property 
business, shall also inform in writing, to the Senior Police Inspector concerned, in whose 
jurisdiction the premises fall, about the particulars of the said tenants. 


4. If the person to whom the accommodation is let/sub-let/rented out is a Foreigner, then 
the owner and the Foreigner, shall furnish his Name, Nationality, Passport details ie, Passport 
No., Place and date of issue, validity, Visa details i.e. Visa No., category, place and date of issue, 
validity, registration place and reason for stay in city to the concerned police station. 


5. This order shall come into force with effect from 26th January 2021 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 26th March 2021 (both days inclusive) unless withdrawn earlier. 


6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 


7. As the notice cannot be served individually on all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP, Municipal Ward offices, 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 


Given under my hand and Seal on 19th day of January 2021. 


CHAITANYA. &., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


भाग एक (को.वि.पु.)--१अ 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पालघर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक गृह/क. १/टे. ४/मनाई आदेश/एस.आर.-६०/२०२०.-- ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर मोचे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन 
व रास्ता रोको करणेकामी बसण्याकरीता व ध्वनीक्षेपकाचा वापर करणेकामी पोलीस विभागामार्फत परवानगी देण्यात येते. परंतू त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या 
गजबजाटात कार्यालयात काम करणे अशक्य होते. तसेच या कार्यालयासमोरील रस्त्यालगतची जागा खाजगी असून ती निमुळती असल्याने सदर 
ठिकाणी मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोकोकर्ते यांनी मंडप उभारल्याने अथबा ते सदर ठिकाणी उभे राहील्याने सदरच्या जागेवरुन येणाऱ्या 
जाणाऱ्या वाहनांचा धक्का लागून अपघात होण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय हे खाजगी इमारतीत असल्याने व 
त्यासमारे उपोषणकर्ते, आंदोलनकर्ते यांचेसाठी मंडप उभारणे अथवा उभे राहणेकरीता पुरेशी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तसेच या भागात रासायनिक 
कंपन्या असल्याने त्यांचे अबजड वाहनांची ये-जा होत असल्याने वाहनांचा धक्का लागून अपघात घडण्याची शक्‍यता लक्षात घेता, सदर जागेत मोचे, 
उपोषणे, धरणे, रास्ता रोको व आंदोलनकर्ते यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, पार्श्वनार्थ ९ इमारत, बिडको नाका, नवली, ता.जि.पालघर पासून १०० मीटरचे 
परीसरात प्रवेश करण्यास मनाई करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, मी, डॉ. किरण महाजन, अपर जिल्हादंडाधिकारी पालघर मला फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) (३) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन जिल्हाधिकारी कार्यालय, पार्श्वनार्थ ९ इमारत, बिडको नाका, नवली, ता.जि.पालघर या कार्यालयापासून १०० 
मीटरचे परीसरात विविध राजकोय पक्ष व विविध संघटना, तसेच इतर व्यक्‍ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोचे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व 
रास्ता रोको करण्याऱ्या व्यक्‍तींना सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, ध्वनीक्षेपक (लाऊडस्पिकर) सूरु ठेवणे, वाद्य वाजवणे, कार्यालयासमोर 
मोचे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करण्याकामी प्रवेश करण्यास दिनांक ४ जानेवारी २०२१ रोजी ००-०१ वा.पासून ते दिनांक ३ मार्च २०२१ 
रोजी २४-०० वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये मनाई आदेश लागू करीत आहे. 


सदरचा मनाई आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांकरीता शासकीय, निमशासकोय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे 
कर्मचारी, विविध उपक्रमांकरीता आमंत्रित करण्यात येणारे शासकीय, निमशासकोय व खाजगी कार्यालयातून येणारे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी व 
खाजगी व्यकती, शासकोय कामकाजानिमित्त येणारे नागरीक, राजकोय पक्ष व विविध संघटनांच्या व्यक्ती, तसेच विवीध राजकीय पक्ष व विविध संघटना, 
तसेच इतर व्यक्‍ती यांचेकडून त्यांचे विविध मागण्यांकरीता मोर्चे, उपोषणे, धरणे, आंदोलन व रास्ता रोको करणाऱ्या ज्या व्यक्‍ती जिल्हाधिकारी यांना 
निवेदन देणेकामी येणेकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालय ब पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सोबत येतील अशा 
५ पेक्षा कमी संख्येने येणाऱ्या व्यक्‍ती यांना सदरचा मनाई आदेश लागू राहणार नाही. 


उपरोक्‍त ठिकाणी सर्व संबंधितांना आदेशापूर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्‍य नसल्याने फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) 
अन्वये प्रापत अधिकारानूसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही rae दिला असे. 


डॉ. किरण महाजन, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
पालघर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ ष्‌ 
पोलीस आयुक्तालय, मिरा- भाईंदर, वसई-विरार यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या./मनाई आदेश/१२८/ २०२१.-- ज्याअर्थी, मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्‍तालयाच्या हद्दीत विविध राजकोय 
पक्ष सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा, अतिक्रमण हटवणे इत्यादी कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्‍यता आहे. तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०२१ रोजी गणराज्य दिन साजरा होणार आहे. 


ज्याअर्थी, मी, विजयकांत सागर, पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्यालय) पोलीस आयुक्‍तालयाकडील क्रमाकं/पो.आ.वा./ अधि.प्रधान/ आदेश/३०/ 


२०२०, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये, मा. पोलीस आयुक्‍त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत. 


मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्‍तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड, काशिमिरा, नवघर, नयानगर, भाईंदर, उत्तन, वसई, माणिकपुर, वालीव, 


नालासोपारा, तुळींज, विरार व अर्नाळा असे एकूण १३ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, समाज कंटक व गुंड 
प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे. 


त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विजयकांत सागर पोलीस, उप आयुक्‍त, 
(मुख्यालय) मिरा-भाईंदर-वसई-विरार, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९५१ चे कलम ३७ चे पोट-कलम (१) व (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित 
राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे. 


शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे. 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. 

कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजवणे. 


५. सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंबा ज्यामुळे राज्य शासन उलथुन पडेल अशी 
भाषणे, हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे. 


x ww ९ 


६. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 


वरील मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागु राहणार नाही. 


“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरोष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल, किंबा ज्यास अधिकार प्रदान 
केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 


सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागु राहणार नाहीत. 

१. लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 

२. प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 

३. सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेरी येथे जमलेले लोक. 

४. सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय. 

५. पोलीस आयुक्‍त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 
६. सर्व शासकोय/ निमशासकोय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेले ठिकाण. 


सदर मनाई आदेश दिनांक २४ जानेवारी २०२१ रोजी ००-०० वाजेपासुन ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणार्‍या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


विजयकांत सागर, 
पोलीस उप आयुक्‍त (मुख्या.), 
मि.भा.व.बि. पोलीस आयुक्तालय. 


मि.भा. व वि. पोलीस आयुक्तालय, 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिअ/बी-१/का.क. १५६/व. अधि/२२७/२०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, अशोक धोंडीराम मोरे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग, तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड, 
या आदेशाद्वारे स्व. महेश देशमुख नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. अलिबाग या पतसंस्थेच्या, थकीत, कर्ज वसुलीसाठी खाली दर्शविलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना बसुली व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६(१) १५६ (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम, १०७ (एच) व (जे) ब नियम १०७ खालील उपनियम (३),(५), (६), 
(७), (९),(१०), (११) (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२),(१३),(१५), (१७),(१८) व (२०) प्रमाणे कायदा कलम १०१ अन्वये 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यांसाठी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत संस्थेच्या थकीत कर्ज बसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
शक्‍ती प्रदान करीत आहे. बसुली अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिभार (सरचार्ज) वसूल करावयाचा आहे. 








अ. क्र. अधिकारी नाव व हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
(2) (2) (3) (४) 
g श्रीमती मिनाक्षी परेश देशमुख वसुली ब विक्रो अधिकारी अलिबाग तालुका 





१. प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
२. नियमबाहय कामकाज केल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईस आपण वैयक्तिक जबाबदार राहाल. 


३. वसुली अधिकारी यांना शासकोय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


४. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देणेत येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल. व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास 
अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


५. संस्थेने वसूल केलेला सरचार्च शासकोय खजिन्यात भरणा करावा. 


हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अशोक धोंडीराम मोरे, 
अलिबाग, सहायक निबंधक, 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ ‘9 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक जिउनि/कात-६/कलम १५६/राजिनासहपतसंमहासंघ/१४६६/सन २०२१.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
१५६ (१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा बापर करून मी, गोपाळ मावळे, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग या 
आदेशान्वये, रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा महासंघ म.अलिबाग, ता.अलिबाग, जि.रायगड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे (अपसेट प्राईज कायम करणे व विक्री कायम करणेची तरतूद वगळून) निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधी पर्यंत प्रदान करीत आहे. 








अ. क्र. अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१) (२) (3) (४) (५) 
g श्री. विवेक वि. पाटील सहा. उप व्यवस्थापक वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा 





(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकोय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१९ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


(३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात * अ-३, ” “ अ-४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी 
देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


(४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्‍तीची बदली झाल्यास किंबा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रह होतील. 


(५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकोय कोषागारात करावा. 
मुदत वाढीसाठी सरचार्ज शासकोय कोषागारात भरल्याचे पुरावे सादर करणे अनिवार्य राहील याची नोंद घ्यावी. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला 
सरचार्ज त्याचा शासकौय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१, ”“ अ-२”, 
“ अ-३, ” “ अ-४ ” सोबत जोडलेला आहे. 


(६) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१९४२/२०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को-ऑप.बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दि.५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, 
१९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 





(७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


(८) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


(९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 


शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 


4 महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रायगड जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्थांचा 
महासंघ म. अलिबाग, ता. अलिबाग ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधीत कर्जदार/जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकोदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्‍कम व सरचार्ज रक्‍कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्‍कम 
वसूल करता येणार नाही. 


(१३) या कार्यालयात दरमहा होणाऱ्या विशेष वसुली अधिकारी यांचे आढावा सभेस आवश्यक त्या माहितीसह उपस्थित रहाणे आवश्यक आहे. 


(१४) वाचावे क्र. ७ अन्वये कर्जदार यांचेकडून वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च वसूल करून वसुली 
दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फो, पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. त्या व्यतिरिक्‍त इतर 
कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. तसेच आदेशात नमूद केलेनुसार संस्थेने वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत तपशिलवार 
हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. 


गोपाळ मावळे, 
अलिबाग, जिल्हा उप निबंधक, 
दिनांक ४ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 8 
विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक विसनि/कोकण/वि-७/कलम १५६/ब्राम्हणी हितर्वाधनीपत/२४/सन २०२०.--- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १५६(१) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीचा वापर करून मी, आप्पाराव घोलकर विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोकण 
बिभाग, नवी मुंबई या आदेशाद्वारे ब्राम्हणी हितर्वाधनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. दापोली यांचेकडील या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १९६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१९ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 











अ. क्र. अधिकार प्रदान करावयाचे हुद्दा शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 
(१) (२) (३) (४) (५) 
g श्री. माधव अच्च्युत निजसुरे संस्थेचे अधिकारी विशेष वसुली व कोकण विभाग 
विक्री अधिकारी 





(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील नमूद तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकोय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ ब कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


(३) अधिकार प्रदान केलल्या व्यक्‍तीची बदली, सेवानिवृत्ती किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


(४) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


(५) शासन निर्णय क्रमांक संकोर्ण-१५०४/प्र.क्र.२३१/१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 


(६) या आदेशान्वये नियुक्‍त वसुली अधिकारी यांनी “ जप्त ” केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल. तो पर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. 


(७) मा. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली अधिकारी 
यांना हूकूमनामा/वसुली दाखला यामधील वसूलपात्र रक्‍कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या/वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (०8. ळी 
1०००७88) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्‍कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदाराकडून बसुल करता येणार नाही.सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग 
याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 


(८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर ब्राम्हणी हितर्वाधनी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. दापोली 
असा फलक लावता येऊ शकेल. 


(९) संस्थेने याप्रमाणे वसुली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या नियुक्‍त 
वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरिक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२ 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


(१०) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्‍त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


(११) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यांत प्रपत्र १,२,३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबधित जिल्हा उप निबंधक, सहकारी 
संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग आहे त्यांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा 
उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


(१२) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रियीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


(१३) मा. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३९ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील 
सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 


(१४) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा/ आदेश/घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद 
करावा. 


(१५) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


आप्पाराव घोलकर, 
नवी मुंबई, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक ११ जानेवारी २०२१. कोकण विभाग, नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ १९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./२९७/२०२१.-- श्री. स. दि. कमलाकर, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर रोहा, यांची दिनांक १९ जानेवारी २०२१ ते दिनांक १६ 
जानेवारी २०२१ अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक ९ जानेवारी २०२१, दिनांक १० जानेवारी २०२१ व पुढील दिनांक १७ जानेवारी 
२०२१ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, तसेच दिनांक ८ जानेवारी २०२१ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक १८ जानेवारी २०२९ रोजीचे का. बे. पूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परबानीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. स. दि. कमलाकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. स. दि. कमलाकर, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. स. दि. कमलाकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु. शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, रोहा यांजकडे राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.वि.पु.)--२अ 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./२९९/२०२१.--- श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ६ जानेवारी २०२१ व दिनांक 
७ जानेवारी २०२१ अशी एकूण २ दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुननियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन 
काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ८ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ १३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./३५१/२०२१.-- श्री. अ. अ. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक दिनांक ५ जानेवारी २०२१ ते 
दिनांक ७ जानेवारी २०२१ अशी ०३ दिवसांची वैद्यकीय रजा मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. ओ. अ. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुन्नियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. ओ. अ. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. अ. अ. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनवलकर, '५वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ११९ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


we महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./३७३/२०२१.-- श्री. प्र. ग. लंबे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० जानेवारी 
२०२१ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडुन, दिनांक २६ जानेवारी २०२१ रोजीच्या ध्वजवंदन 
झाल्यानंतर पासुन ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१९ रोजीच्या का.वे.पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. प्र. ग. लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन येथे पुनरनियुक्‍ती करण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. प्र. ग. लंबे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. सी. रोकडे. दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांब यांजकडे राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १३ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ १५ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS/2021-02.— Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Ravindra Sengaonkar, Commissioner of Police, Railways, Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub-section (1), (2) and (3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 
1951 (Mah. Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway 
Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 29th January 2021 to 24-00 hrs. of 
12th February 2021. 


1. (a) The carrying of arms, cudgels, swords, spears, bludgeons, unlicensed gun, knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
(violence). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority. 


(b) The carrying of any corrosive substance or explosive. 


(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 


(d) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e) The public utterance of cries, singing of song, playing of music. 


(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and 
the preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over-throw the state. 


2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance 
or explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police 
officer and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government. 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties, 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 


Chowkidars etc, employed on watch-n-ward. duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 1/2 feet. 


4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned. 
(a) Any investigation or legal proceeding may be instituted, continued or enforced. 


(b) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention 
of this order may be imposed, as if this order had not expired. 


5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai 
Railway Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by 
announcing the same through Railway announcement system, loudspeakers or megaphone, as 
well as publishing through media. 


Given under my hand and Seal this 25th January 2021. 


RAVINDRA SENGAONKAR, 
Commissioner of Police, 
Railways, Mumbai. 


१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn/248/2021.— Smt. R. R. Bedagkar, Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi, is 
granted earned leave for 5 days from 18th January 2021 to 22nd January 2021 with permission to 
prefix holiday on 17th January 2021 and suffix holidays on 23rd January 2021 and 24th January 
2021 and permission to leave headquarters from 16th January 2021 A.0.H. to 25th January 2021 
BO. 


No locum tenens is necessary. On return from leave Smt. R. R. Bedagkar, is re-posted as 
Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S. (Pay) Rule 1981, Smt. R. R. Bedagkar, 
would have been continued to an officiate as Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., 
Sawantwadi shall remain with Smt. 8. H. Panhale, Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. 


The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt. Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., Sawantwadi. The Civil Judge (J.D.) and J.M.F.C., 
Sawantwadi is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained 
in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned. 


S. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 


dated the 16th January 2021. Sindhudurg. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ १ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn/213/2021.— Smt. V. A. Patravale, Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions 


Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 4 days from 18th January 2021 to 21st January 
2021. 


No locum tenens is necessary. On return from leave Smt. V. A. Patravale, is reposted as the 
Ad-hoc District Judge-l and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg. 


Certified that, under note 2 below Rule 39 of M.C.S.(Pay) Rule 1981. Smt. V. A. Patravale, 
Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg would have been continued 
to an officiate as Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge. Sindhudurg had she not 
proceeded on leave as above. 


During the abovesaid period, the charge of the Court of the Ad-hoc District Judge-1 and 
Assistant Sessions Judge. Sindhudurg shall remain with Shri. R. B. Rote. District Judge-2 and 
Addl. Sessions Judge, Sindhudurg, 


The Ad-hoc District Judge-1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg is directed to hand 
over the charge of her Court to Shri. R. B. Rote, District Judge-2 and Addl. Sessions Judge, 
Sindhudurg. She is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions 
contained in para 5 7 1 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officer concerned. 


S. V. HANDE, 
Sindhudurg, Principal District and Sessions Judge, 
dated the 18th January 2021. Sindhudurg. 


भाग एक (को.वि.पु.)--३ 


RC महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी-२/३६६/२०२१.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अजित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. :--- 





अ. क्र. न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अरजित/परिवर्तीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्‍त कार्यभार 





नाव व पदनाम अर्जित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा/कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
र्जा कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत) नाव व पदनाम 
(१) (२) (3) (४) (५) (&) 
१, श्रीमती वृ. दि. साळवे, RR दिनांक १९ जानेवारी २०२१ दिनांक २३ जानेवारी २०२१ ब दिनांक १८ जानेवारी २०२१९ 


ररे सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक २२ जानेवारी । दिनांक २४ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
(क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी अजित २०२९१ पर्यंतची चार दिवस या सुट्ट्या तसेच दिनांक १८ पासून ते दिनांक 


वर्ग ९१, खेड. रजा. अजित रजा. जानेवारी २०२१ रोजीचे २२ जानेवारी २०२१ रोजीचे 
का. वेळेनंतरपासून कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
ते दिनांक २५ जानेवारी पदभार ** 


२०२चे का. वेळेपूर्वीपर्यंत 


4 श्री. श्री. शि. पचंडी, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर) व न्यायादंडाधिकारी वर्ग १, खेड यांजकडे. 








** तसेच दिनांक २२ जानेवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार 
श्रीमती पी. एस. जाधव, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, खेड यांजकडे. 





रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकोची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


संबधित न्याविक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 


सदर आदेशाची नोंद संबधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


एम. क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १६ जानेवारी २०२१. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ र्र्‌ 


जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/गोकुळ संस्था/मध्यंतरीय आदेश/२०२१/१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र. २४) चे कलम १०२(१) (क) (दोन) (चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, कृ. रा. धुळप, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
(दुग्ध), सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे को, गोकुळ सहकारी दूध व्यवसायीक संस्था मर्या., दाभोळी, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग हिचा नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी/व्हीएलए/ ओजीआर (ओ)११५(डी)/८६, दिनांक ३१ मार्च १९८६ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
१०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२, अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे त्रणपरिशोधक/अवसायक 
म्हणून नेमण्यात येत आहे. 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा तसेच 
संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्ब दप्तर कागदपत्र ब इतर दस्त ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट क्रणपरिशोधक/अवसायक 
यांच्या स्वाधीन करावी. 


हा आदेश माझ्या सही ब शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी दिला आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग. 


भाग एक (को.वि.पु.)--३अ 


Re महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एलएक्यू/एसआर/ ४९३/२०२१.-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन ब पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याच्या आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) यांच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक संकोर्ण ११/२०१४, प्रक्र ७७/अ-२, दिनांक 
१६ मार्च २०१५ (यात यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे सूचित केले आहे को, sat 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल. 


आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मोजे तिवंडेबाडी येथील रत्नागिरी विमानतळ येथे डॉप्लर व्हेरी फ्रिकेन्सी ओन्मी 
डायरेक्शनल रेडीयो रेंज (डीव्हीओआर) खाजगी जमिनीचे संपादन प्रयोजनासाठी भूसंपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱयांचा 
उद्देश आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधीतील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभीक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समोचीत शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर 
किंबा वार्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंबा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रितीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट-कलम १ मध्ये करण्यात आली आहे. 


ज्याअर्थी, आता, उपरोक्‍त कायद्याचे कलम ३ चे पोट-कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यात आले आहे आणि कलम ३ चे पोट-कलम (ग) नुसार जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी त्यांचे बतीने पुढील कार्यबाही करण्यासाठी उप 
विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांना प्राधिकृत केलेले आहे. सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी असे अधिसूचित करीत आहे को, 
बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर सेवा संस्था, मु. पो. कोंडे, तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून, भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रितीने दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ पासून 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल. 


अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नाव :-- समादेशक भारतीय तटरक्षक अवस्थान, मिरजोळे एमआयडीसी, ता. जि. रत्नागिरी 


प्रयोजन :-- मोजे तिवंडेवाडी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी येथील रत्नागिरी विमानतळ येथे डॉप्लर व्हेरी फ्रिकेन्सी ओन्मी डायरेक्शनल 
रेडीयो रेंज (डीव्हीओआर) यासाठी भूसंपादन. 


गावाचे नाव - मोजे तिवंडेवाडी, ता. रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी. 


एकूण क्षेत्र (हे. आर) - ७.५६.२५ हे. आर 








अ. क्र. सर्व्हे नंबर/  संपादकोय क्षेत्र पूर्व पश्‍चिम उत्तर दक्षिण 
हिस्सा नंबर (हे. आर) 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) 
g १/१ ०.०६.३० स.नं./हि.नं- १/३ स.नं./हि.नं.-३६/२अ  सनं./हि.नं.- स.नं./हि.नं.- 
र ऱ्श्व्ह ०.८६.५० क्षेत्र- ०.३१.० क्षेत्र - १.०१.८० ४५/रे क्षेत्र - ४६/४/९१ क्षेत्र- 
३ १/५ ०.७९.६० आर हे.आर,३६/२ब क्षेत्र  १.५२.० हे.आर ०.१५.० आर, 
डू ३६/३ ०.०३.८० ०.९६.१० आर, ४६/४/रे क्षेत्र - 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ २१ 














(2) (र) (३) (४) (५) (६) (७) 
ण 3R/¥ 0.28.04 ३६/ रक क्षेत्र - ०.२५.२६ आर, 
द्‌ ४६/१९ ०.०९.१५ ०.१६.२० आर, ४६/६ क्षेत्र 
७ ४६/२ 2.3¥.Ro ३६/ रड क्षेत्र - ०.४९.० आर, 
é ४६/२ २.३१.३५ ०.१८.२० आर.३६/२इ ४६/७/९ क्षेत्र - 
g ४६/५ ०.१६.०० क्षेत्र -०.६२.७० आर, ०.५१.० आर, 
१० wale 8.88.60 ३६/५अ क्षेत्र -- ४६/७/रे क्षेत्र - 
०.४६.५० आर, ३६/५ब ०.५१.० आर, 
क्षेत्र - ०.१९.२० आर, 
३६/५क क्षेत्र- 
0,03,00 आर 
एकूण . . ७.५६.२५ 
विकास सुर्यवंशी, 
रत्नागिरी, उप विभागीय अधिकारी, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१. रत्नागिरी. 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./४५७/२०२१.-- श्री. एम. एम. राव, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १६ जानेवारी २०२१ ते 
४ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण २० दिवसांची अजित रजा, दिनांक १५ जानेवारी २०२९१ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या 
का.वे.पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहित तसेच प्रजासत्ताक दिनास हजर राहील्याबाबत दाखला सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करणेत 
येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. एम. एम. राव, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. एम. एम. राव, हे जर उपरोक्‍त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. एम. एम. राव, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. रा. शा. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १६ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ २३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५१८/२०२१.-- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पनवेल, यांची दिनांक १९ जानेवारी २०२१ 
ते दिनांक २१ जानेवारी २०२१ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुननियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १९ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


RX महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५१९/२०२१.-- श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक १९ जानेवारी २०२१ ते 
२१९ जानेवारी २०२१ अशी ३ दिवसांची अजित रजा, मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री. के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. के. के. घुले, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १९ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ २५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५२०/२०२१.-- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १५ जानेवारी २०२१ 
ते दिनांक १६ जानेवारी २०२१ अशी २ दिवसांची परि्वा्तत रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एस. एस. पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. ए. पांडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २० जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.वि.पु.)--४ 


RG महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५३०/२०२१.-- श्रीमती एम. ए. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड यांची दिनांक २१ जानेवारी २०२१ ते 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१ अशी एकूण २ दिवसांची परीवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एम. ए. के. शेख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड, येथे पुननियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या रजेबर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्‍त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


उपरोक्‍त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ २७ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५३६/२०२१.-- श्रीमती एम. ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, यांची दिनांक १८ जानेवारी २०२१ ते 
दिनांक २१ जानेवारी २०२१ अशी एकूण ४ दिवसांची परीवर्तित रजा मागील दिनांक १७ जानेवारी २०२१ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एम. ए. आनंद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जिल्हा रयगड, येथे पुननियुक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२, पनवेल, जि. रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्रीमती एम. ए. आनंद, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्‍त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एन. बी. लवटे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जिल्हा रायगड यांजकडे राहील. 


उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १९ जानेवारी २०२१. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.वि.पु.)--४अ 


RC महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिप/वि-२/ अष्टविनायक ससं/नो.र.आ./सन २०२०.--- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड 
या आदेशान्वये अष्टविनायक नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित 
कोपरा, पो. खारघर, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/५८५/सन २००९-१०, दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१० या संस्थेची नोंदणी बरील कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज 
संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून अष्टविनायक 
नागरी सेबा सहकारी संस्था मर्यादित कोपरा, पो. खारघर, 
ता. पनवेल, जि. रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्त्वात 
राहण्याचे बंद होईल. 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्‍यानिशी दिला असे. 
बा. ना. वाघमारे, 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिप/वि-२/कोएसे हाय. विग्रासं/नो.र.आ./सन २०२०.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड 
या आदेशान्वये को. ए. सो. हायस्कूल केळवणे विद्यार्थी सहकारी 
ग्राहक भांडार मर्या., केळवणे, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूरल/सीओएन/५१२/सन १९९४-९५, दिनांक 
१ डिसेंबर १९९४ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत 
आहे, आणि वरील अधिनियमाच्या कलम १०९ अन्वये सदर संस्थेचे 
कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे. तसेच या आदेशापासून 
को. ए. सो. हायस्कूल केळवणे विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
मर्या., केळवणे, ता. पनवेल, जि. रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून 
अस्तित्वात राहण्याचे बंद होईल. 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्‍यानिशी दिला असे. 
बा. ना. वाघमारे, 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक सनिप/वि-२/कोएसेज्यु कॉपिग्रासं/नो.र.आ./सन २०२०.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी, बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड 
या आदेशान्वये कोकण एज्युकेशन सोसायटी वि. खं. कनिष्ठ महाविद्यालय 
सहकारी विद्यार्थी ग्राहक भांडार लि. wade, a. waa, 
जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/सीओएन/५११/ 
सन १९९४-९५, दिनांक ३० जून १९९४ या संस्थेची नोंदणी वरील 
कारणास्तव रद्द करीत आहे, आणि वरील अधिनियमाच्या कलम 
१०९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात 
यावे. तसेच या आदेशापासून कोकण एज्युकेशन सोसायटी वि. खं. 
कनिष्ठ महाविद्यालय सहकारी विद्यार्थी ग्राहक भांडार लि. पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड ही संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात 
राहण्याचे बंद होईल. 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्‍यानिशी दिला असे. 
बा. ना. वाघमारे, 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड 
यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/ओबीजी/जीएनएल/(ओ)/४४७५/२०२०.-- 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड जाहीर करतात 
को, श्री सातेरी देवी अभिनव सेवा सहकारी संस्था मर्या., रामराज 
ता. अलिबाग, जि. रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ अधिनियम, क्रमांक २४) कलम 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे आहे. 


अशोक धों. मोरे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


रायगड, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ 8 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक ३८५/सनिअ/बी-२/कलम २१/ आदेश/सन २०२०.-- 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, अशोक धों. मोरे, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, अलिबाग, जि. रायगड आद्यक्रांतीकारक वासुदेव 
बळवंत फडके ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., धेरंड, ता. 
अलिबाग, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ऐबीजी/ आरएसआर/ 
(सोआर)/३६७/२००३ दिनांक २८ फेब्रुवारी २००३ या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 


या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद 
होईल. हा आदेश मी माझे सही शिक्‍यानिशी दिला असे. 


अशोक धों. मोरे, 
अलिबाग, सहायक निबंधक, 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२०. सहकारी संस्था, अलिबाग-रायगड. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/ ४५५३/२०२०- 
२१/सन २०२०.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, संज्ञा 
हाईट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्ह नं. २६/१, प्लॉट नं. १० 
उसली बुद्रुक, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल/एच.एस.जी/(टिसी)/ ४५५३/२०२०-२०२१/सन २०२१, 
दिनांक ८ जानेवारी २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या 
कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 
पनवेल, सहायक निबंधक, 
दिनांक ८ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, पनवेल 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/४५५६/२०२०- 
२१/सन २०२९१.--- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, सुयश 
सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, साई निवास, रुम 
नं. १०९, प्रभु आळी, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/ ४५५६/२०२०- 
२०२१/सन २०२१, दिनांक १४ जानेवारी २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक 
२४) च्या कलम ९(१) अन्वये तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बालाजी वाघमारे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल 


पनवेल, 
दिनांक १४ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


क्रमांक आरजोडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/ ४५५०/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, स्वर्गीय 
पंढरीनाथ बाबु पाटील सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., घर क्र. २३६, 
पाले बुद्रक, काळेवाडी, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजोडी/पीडब्ल्यूएल/एच.एस.जी/(टिसी)/ ४५५५०/२०२०-२०२१/सन 
२०२०, दिनांक ३० डिसेंबर २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) 
च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये नोंदण्यात 
आली असून उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बालाजी वाघमारे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२०. 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र./५८२/ २०२१.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को, महावीर गार्डन बिल्डिंग नं. २ को-ऑप. सोसायटी 
लि., सव्हे नं. ११७ए/२(पार्ट), ११७बी/२(पार्ट), १०३/१२(पार्ट), 
१०३बी/१२(पार्ट), १०२/३(पार्ट), १०२/ए/३(पार्ट), आणि 
१०२/बी/३(पार्ट), व्हीलेज टेंभोडे, सातपाटी रोड, ता. जि. पालघर, 
नोंदणी क्रमांक/पी.एल.आर./(पी.एल.आर.)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/ 
११४६/२०२०-२०२१/सन २०२१, दिनांक १२ जानेवारी २०२१ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
पालघर, सहायक निबंधक, 
दिनांक १२ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, पालघर. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-पी/एचएसजी/टीसी/३२/२०-२१/सन 
२१.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे को, फ्रेसिया रानीबेल्लो को-ऑप.हौ.सो.लि., 
सिटीएस नं. ८१५ आणि ८४३ व्हिलेज मालाड, मालाड (पूर्व), 
मुंबई ४०० ०९७ हो संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९(१) 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, 
१९६१ चा नियम १०(१) अन्बये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. महेश साळुंकेपाटील, 
मुंबई, उप निबंधक 
दिनांक ७ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था, पी विभाग, मुंबई. 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/आरटीजी /जीएनएल/(ओ)/१५६/सन २०२०.-- 
या प्रमाणपत्राद्रारे प्रमाणित करण्यात येते को, श्री मार्लेश्वर सुशिक्षीत 
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., मुरादपुर (देवरुख), ता. संगमेश्वर, 
जि. रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम (सुधारणा), 
२०१३ (सन १९६१ चा २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे. 


उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये ब महारष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” आहे. 


डॉ. अशोक गाडी, 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२१/५१.--या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते को, समरुप दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., मोरगाव, ता. दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा २४) चे 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./डी.डी.एम./ओ.जी.आर./ 
ओ./४९९/सन २०२१, दिनांक २२ जानेवारी २०२१ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे. 


उपरिनिर्दीष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महारष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” आहे 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक--कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माघ २२-२८, शके १९४२ ३९ 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/क-१/संस्था नोंदणी/२०२१/५३.--या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते को, सिंधु कोकण दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., पाडलोस, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा 
२४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्र. एस.डी.जी./एस.डब्लू.डी./ 
अ.जी.आर./ओ./५००/सन २०२१, दिनांक २२ जानेवारी २०२१ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे. 


उपरिनिदीष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” आहे. 


कृ. रा. धुळप, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१. 


सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्‍चिम उपनगरे), 
झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा.//सहनिस/कार्यासन-१/टे.सी. ४/सन २०२१.--- 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व ब पश्‍चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र, श्री नवशक्ती एस. आर. ए. सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, न.भू.क्र. ९२, ९३, ९४, ९५, ९६ आणि ९७, मोजे 
गोरेगाव (प.), ता. बोरीवली, गोरेगाव (पश्‍चिम), मुंबई ४०० १०४ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यु.एस./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./१३०९०/सन २०२१, 
दिनांक २१ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


मो. अ. आरिफ, 
मुंबई, सहनिबंधक, 
दिनांक २१ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था (पूर्व व पश्‍चिम 
उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग 
यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि/कात-६/ अब-बदल/१६०७/सन २०२१.--- 
श्री सिद्धीविनायक नागरी सहकारी बँक म. मोहपाडा, रसायनी, 
ता. खालापूर, जि. रायगड या बँकेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ११० ओ(१)(1) अन्वये निर्गमीत 
केलेल्या आदेशात अंशतः बदल करण्यात येत असून बँकेचे अवसायक 
श्री. कुमार चव्हाण, तत्कालीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
कर्जत यांचे ऐवजी श्री. बी. के. हांडे, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, सुधागड यांची अवसायक म्हणून नियुक्‍ती करीत आहे. 


हा आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी मी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


गोपाळ मावळे, 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, रायगड-अलिबाग. 


रायगड, 
दिनांक १८ जानेवारी २०२१. 


सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व ब पश्‍चिम उपनगरे), 
झोपुप्रा., मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा/सहनिस/कार्यासन-१/टे.सोौ. ४/सन २०२१.-- 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व ब पश्‍चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजुर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र, नर्मदा-१९ एस. आर. ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, इमारत क्र. १०, न.भू.क्र. ९७२/सी, ९७३ ते ९७७, ९८६, 
रळ” ते ३७. रटळ, रंढणर ते. ९, रढट, स्ट्ट/श ते ५९, रर, 
९८९/१ ते २९, ९९०, ९९०/१ ते ३१, ९९१, ९९१/१ ते ७, ९९२, 
R82/8 FC, 883, 88B/% TG, BBW TLCS, एरर, रर्रश्तें 
१०, १०००, १०००/१ ते १०, १००१, १००१/१ ते ६, १००२, १००३, 
१००४, १००६, १०४४, १०४६, १०५३, १०५९/सी, १४०१, १४०१/ 
१ ते २१९ ऑफ व्हिलेज मालाड, चिंचोली बंदर, मालाड (पश्‍चिम), 
मुंबई ४०० ०६४ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम.यु.एस./एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./१३०८९/ 
सन २०२१, दिनांक १३ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आली व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” करण्यात आले आहे. 


मो. अ. आरिफ, 
मुंबई, सहनिबंधक, 
दिनांक १३ जानेवारी २०२१. सहकारी संस्था (पूर्व व पश्‍चिम 
उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १९-१७, २०२१/माध २२-२८, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजोडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/ (टीसी)/४५५१/२०२०- 
२१/सन २०२१.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे को, साई 
शांती पार्क आनंद सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं. १, जुना 
प्लॉट नं. ३, नवीन सव्हे नं. १५३, हिस्सा नं. १/१, जुना सव्हे नं. 
१५३/३, तळोजा फेज was, frat ma, a. waa, 
जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एच.एस.जी/(टिसी)/ 
४५५१/२०२०-२०२१/सन २०२१, दिनांक ४ जानेवारी २०२१ ने ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. 
२४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्वये 
नोंदण्यात आली असून उपर्निदिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वगीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक ४ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


जा. क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/५७३/२०२१.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को, बिरसा मुंडा आदिवासी मागासवर्गीय बेरोजगार 
सहकारी संस्था मर्या., मु. घोलविरा, पो. पालघर, पालघर-मनोर 
रोड, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/ 
जी.एन.एल./(ओ.)/२२८/२०२०-२०२१/सन २०२१, दिनांक ११ जानेवारी 
२०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ 
चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ११ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


जा. क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र/५'५७/ २०२१.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की, यशवंत सृष्टी बिल्डिंग नं. २३ को-ऑपरेटिव्ह 
सोसायटी लि., सर्व्हे नं. ५२, ५४, खेैरापाडा, बोईसर (पूर्व), 
ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/ 
एच.एस.जी./(टि.सी.)/११४०/२०२०-२०२१/सन २०२१, दिनांक 
५ जानेवारी २०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ५ जानेवारी २०२१. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


जा. क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना /रा.प.प्र/५६२/२०२१.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को, राजेश्वरी धाम को-ऑप. सोसायटी लि., सव्हे 
नं. १८४, हिस्सा नं. क, माहिम रोड, भोलेनाथ स्वीट मार्ट मागे, 
ता. जि. पालघर ४०१ ४०४, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी.)/११४१/२०२०-२०२१/सन २०२१, 
दिनांक ५ जानेवारी २०२१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ५ जानेवारी २०२१. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI! SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


